प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ 


SA FEM केतन गाडगीळ 
उप अभियंता (विद्युत) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१५६/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४/१०/२०२१ 


वाचा:-१) सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.प्रतिनि २०१७/प्र.क्र.१९६/सेवा-२, दि.४/१०/२०१७. 
२) सा.प्र.वि., शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०१८. 


झासन sear 


श्रीमती AT केतन गाडगीळ, उप अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सेवा 
संदर्भाधीन आदेशान्वये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई कार्यालयात उपसंचालक (प्रशासन व वित्त) या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. श्रीम.गाडगीळ ह्या उपसंचालक (प्रशासन व वित्त) 
या पदावर दि.५.१०.२०१७ पासून कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.४.१०.२०२१ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१६.२.२०१८ मधील परि.क्र.५ (अ) (३) मधील तरतूदीनुसार 
SHRI केतन गाडगीळ, उप अभियंता (विद्युत) यांच्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई 
कार्यालयातील उपसंचालक (तांत्रिक) या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्षाकरिता म्हणजेच 
दि.४.१०.२०२२ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१४५५३४५११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


in 
arashtr 
. . . postal , SHTRA, 

Pp a tl | S W at | S a C h | n 2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e 1ea2a6f91922d 1 0f103cebd44790093322544672eefd 
3784b, 
serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905da5f33dba9c8fe6 
62cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2021.10.04 15:00:03 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती a केतन गाडगीळ, उप संचालक (तांत्रिक), महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा 
मजला, केंद्र क्र.१, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१५६/सेवा-२ 


प्रत, 

१. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई 

२. मुख्य अभियंता (विद्युत),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

३. मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि, मंत्रालय मुंबई. 

५. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


